श्री. आप्पासाहेब शिवमूर्ती हत्तरगी, नगर 
रचनाकार (गट-अ/राजपत्रित) उप संचालक, 
नगर रचना, मुंबई Weal (मुल्यांकन), मुंबई 
यांची स्वेच्छासेवानिवृत्ती मंजूर करुन त्यांना 
शासन सेवेतून कार्यमुक्त करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन आदेशा क्र. स्वेच्छानि-४९१८/२०९७/प्र.क्र.२२४/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:-०९ जानेवारी, २०१९. 


वाचा :-१. श्री. आ.शि.हत्तरगी, नगर रचनाकार (गट-अ / राजपत्रित) यांचा दि.१०.१०.२०१८ चा अर्ज. 
२. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
पत्र क्र.आस्था/“आशिह-नर/स्वेच्छासेवा निवृत्ती/प्रशा-१ब/७२४७, दि.१०.१२.२०१८ 


प्रस्तावना :- 

श्री. आप्पासाहेबत शिवमूर्ती हत्तरगी, नगर रचनाकार (गट-अ / राजपत्रित) यांनी वैद्यकीय 
कारणास्तव स्वेच्छा सेवानिवृत्ती घेण्याची इच्छा व्यक्‍त करुन दि.१०.१०.२०१८ रोजीच्या अर्जान्वये ०३ 
महिने पूर्वसूचना (Notice) दिली आहे. 


०२. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधीन 
दि.१०.१०.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये श्री. आप्पासाहेबत शिवमूर्ती हत्तरगी, नगर रचनाकार (गट-अ / 
राजपत्रित) यांची स्वेच्छा सेवानिवृत्तीची पूर्वसूचना स्वीकारण्यात येऊन त्यांना दि.१०.०१.२०१९ (म.पू) 
पासून शासन सेवेतून कार्यमुक्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासन मान्यतेस्तव सादर केला आहे. 
याबाबत पुढीलप्रमाणे शासन आदेशा देण्यात येत आहेत :- 


शासन Beat :- 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ६५ (9) (ए मधील 
तरतूदीनुसार श्री आप्पासाहेब शिवमूर्ती हत्तरगी, नगर रचनाकार, उप संचालक, नगर रचना, मुंबई 
प्रदेश (मुल्यांकन), मुंबई यांची दि.१०.१०.२०१८ रोजीची स्वेच्छा सेवानिवृत्तीची पूर्वसूचना स्वीकारुन 
त्यांना दि.१०.०१.२०१९ (4.4) पासून शासन सेवेतून कार्यमुक्त करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
०२. श्री. आप्पासाहेबत शिवमूर्ती हत्तरगी, नगर रचनाकार (गट-अ / राजपत्रित) यांच्याविरुद्ध 
सद्यस्थितीत कोणतीही विभागीय चौकशी / न्यायालयीन / लाचलुचपत / शिस्तभंगविषयक प्रकरण 
सुरु अथवा प्रलंबित / प्रस्तावित नाही तसेच त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे शासकीय येणे शिल्लक 
नाही, या अटींच्या अधीन राहून त्यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्त होण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


०३. संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या प्रकरणी आवऱ्यक ते कार्यकारी आदेश 
निर्गमित करण्याची कार्यवाही करावी. 


शासन आदेडा क्रमांकः स्वेच्छानि-४९१८/२०९७/प्र.क्र.२२४/नवि-२७ 


०४. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेताक क्रमांक २०१९०१०९१४४३०८१०२५ असा 


आहे. हा शासन seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Wd :- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Vishnu Shripati Patil 
DI harashti 


' ou=Urban Developm partment, 

| S h n U ॥ *400032, ७181031351 
2.5.4.20=21ebe4508a75a767041512fe 6b8f2d5 
b \f857feO2cd29ce4bbb772da09, 


INumber=f8a0fc598f692587 efafe9bd62df9e4 
h r | p a | a | 49fdf8 1c803c27adf1782c97c76ebcbas, 


Date: 2019.01.14 15:50:57 +05'30' 


(विष्णू पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 


१५. 


. महालेखापाल,/ महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा), मुंबई. 


महालेखापाल,/ महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा), नागपूर. 


. मा. मुख्य मंत्र्याचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मा. राज्यमंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. प्रधान सचिव (नवि-१) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१ 
३-प्रती) 


.सह संचालक, नगर रचना, उपविभाग, नवी मुंबई. 

.सह संचालक, नगर रचना, मुल्यांकन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. उप संचालक, नगर रचना, मुंबई प्रदेश (मुल्यांकन) मुंबई. 

.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

. श्री. आप्पासाहेबत शिवमूर्ती हत्तरगी, नगर रचनाकार (गट-अ / राजपत्रित), उप संचालक, 


नगर रचना,मुंबई Weal (मुल्यांकन), मुंबई यांचे कार्यालय (संचालक, नगर रचना व 
मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत) 
निवडनस्ती / नवि-२७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


